RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ५ , अंक २८ ] 


बुधवार , सप्टेंबर १८, २०१९ / भाद्र २७, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ७, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ५३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 


सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २५. - महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमात आणखी सुधारणा करण्याकरिता 

अध्यादेश 


पृष्ठे 
१-७ 


गृह विभाग 


मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ सप्टेंबर २०१ ९. 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. XXV OF 2019. 


AN ORDINANCE 


१ ९ ४ ९ चा 

२५ . 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PROHIBITION ACT. 

सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २५ . 
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमात आणखी 

सुधारणा 

करण्याकरिता अध्यादेश . 
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमात आणखी सुधारणा 
करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात 
असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत 
१ . ( १) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र दारूबंदी ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०१९, असे म्हणावे. 

संक्षिप्त नाव व 

प्रारंभ. 
( २) तो , तात्काळ अंमलात येईल . 

( १ ) 


भाग चार - ५३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, सप्टेंबर १८, २०१९ / भाद्र २७, शके 

१ ९ ४१ 


सन १ ९ ४ ९ चा 


२ . 


२५ . 


. 


२५ याच्या कलम 


महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम ” असा करण्यात आला १९ ४ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक आहे) याच्या कलम २ मध्ये, खंड (१ ) च्या आधी, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 

(१- अ) “ पूर्णतः दारूबंदी असलेले क्षेत्र ” याचा अर्थ, शासनाने, वेळोवेळी, कलम १३९ च्या पोट 
कलम ( १) च्या खंड ( क ) अन्वये, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या सर्वमाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे , 
राज्यात , दारूबंदी जिल्हा किंवा दारूबंदी भाग म्हणून घोषित केलेले, एखाद्या जिल्ह्याचेकिंवा जिल्ह्यांचेकिंवा 
त्यांच्या भागाचे क्षेत्र असा आहे 


२ ची सुधारणा. 


" 


; 


“ 


सन १ ९ ४ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 


२५ याच्या कलम 


६५ ची सुधारणा . 


( दोन) खंड (३४ ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 

( ३४ अ) “ विहित मर्यादा ” याचा अर्थ, शासनाने वेळोवेळी, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या 
आदेशाद्वारे , विवक्षित परिमाणातील मद्य किंवा पैशांच्या विवक्षित रकमेपर्यंत किंमत असलेले मद्य 

जवळ बाळगण्यासाठी, घोषित केलेली मर्यादा, असा आहे ; ". 
३ . 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६५ मध्ये, 

( क ) खंड (ई) मध्ये, “ किंवा जवळ बाळगील. ” या मजकुराऐवजी, “ किंवा विहित मर्यादेपेक्षा 
अधिक प्रमाणात जवळ बाळगील. ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( ख ) “ त्यास, सिद्धपराध ठरविण्यात आल्यावर ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “किंवा या 
दोन्ही शिक्षा होतील. ” या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल : 
तिला, अपराधसिद्धीनंतर , 

( अ) जर तो अपराध , पूर्णतः दारूबंदी असलेल्या क्षेत्राखेरीज इतर क्षेत्रात केलेला असेल तर, 
अशा प्रत्येक अपराधाबद्दल, तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल परंतु , पाच वर्षापर्यंत वाढविता येईल इतक्या 
मुदतीच्या कारावासाची, किंवा पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल परंतु, पन्नास हजार रुपयांपर्यंत 
वाढविता येईल इतक्या रकमेच्या द्रव्यदंडाची, शिक्षा होईल किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील ; 
( ब) जर तो अपराध , पूर्णतः दारूबंदी असलेल्या क्षेत्रात केलेला असेल तर , 

( एक ) पहिल्या अपराधाबद्दल , तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल परंतु, पाच वर्षांपर्यंत वाढविता 
येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची आणि पंचवीस हजार रुपयापेक्षा कमी नसेल परंतु एक 
लाख रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या रकमेच्या किंवा तिने चुकविलेल्या शुल्काच्या किंवा 
फीच्या दोनपट इतक्या रकमेच्या , यापैकी जी अधिक असेल एवढ्या रकमेच्या द्रव्यदंडाची 
शिक्षा होईल ; 

(दोन ) दुसऱ्या अपराधाबद्दल , पाच वर्षांपेक्षा कमी नसेल परंतु सात वर्षांपर्यंत वाढविता 
येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची आणि एक लाख रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या 
रकमेच्या किंवा तिने चुकविलेल्या शुल्काच्या किंवा फीच्या तीनपट इतक्या रकमेच्या, यापैकी 
जी अधिक असेल एवढ्या रकमेच्या द्रव्यदंडाची,शिक्षा होईल ; 

( तीन ) तिसऱ्या किंवा नंतरच्या अपराधाबद्दल सात वर्षांपेक्षा कमी नसेल परंतु, दहा 
वर्षांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची आणि दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी 
नसेल परंतु , पाच लाख रुपर्यापर्यंत वाढविता येईल इतक्या रकमेच्या किंवातिने चुकविलेल्या 
शुल्काच्या किंवा फीच्या रकमेच्या चारपट इतक्या रकमेच्या, यापैकी जी अधिक असेल 

एवढ्या रकमेच्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल . " 
मुख्य 

अधिनियमाच्या कलम ६६ च्या पोट- कलम ( १ ) मध्ये , 
( क ) खंड ( ब) मधील, “ सेवन करील ” या मजकुरानंतर, “ किंवा विहित केलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी 
किंवा मर्यादेपर्यंत प्रमाणात जवळ बाळगील ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ; 


. 


वर्ग 


क्क 

ठी 
नेले 
र्ज . 


४ . 


सन १ ९ ४ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 


२५ याच्या कलम 


६६ ची 


सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , सप्टेंबर १८ , २०१९ / भाद्र २७ , शके 


१ ९ ४१ 


( ख ) परिच्छेद ( एक ), ( दोन ) व (तीन ) ऐवजी, पुढील परिच्छेद दाखल करण्यात येतील : 

( एक ) जर तो अपराध पूर्णतः दारूबंदी असलेल्या क्षेत्राखेरीज इतर क्षेत्रात केलेला असेल तर, 

( अ ) पहिल्या अपराधाबद्दल सहा महिन्यांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या 
कारावासाची किंवा दहा हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल : 

परंतु , न्यायालयाच्या निकालपत्रात तविरुद्ध नमूद करण्यात येतील अशा विशेष व 
पुरेशा कारणांच्या अभावी अशी कारावासाची शिक्षा तीन महिन्यांपेक्षा कमी असणार नाही व 
असा द्रव्यदंड पाच हजार रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही ; 

( ब ) दुसऱ्या अपराधाबद्दल, दोन वर्षांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची 
किंवा वीस हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या द्रव्यदंडाची, शिक्षा होईल : 

परंतु , न्यायालयाच्या निकालपत्रात तद्विरुद्ध नमूद करण्यात येतील अशा विशेष व 
पुरेशा कारणांच्या अभावी अशी कारावासाची शिक्षा सहा महिन्यांपेक्षा कमी असणार नाही व 
असा द्रव्यदंड दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही 

( क ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या अपराधाबद्दल दोन वर्षांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या 
मुदतीच्या कारावासाचीकिंवा वीस हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या रकमेच्या द्रव्यदंडाची , 
शिक्षा होईल : 

परंतु , न्यायालयाच्या निकालपत्रात तद्विरुद्ध नमूद करण्यात येतील अशा विशेष व 
पुरेशा कारणांच्या अभावी अशी कारावासाची शिक्षा नऊ महिन्यांपेक्षा कमी असणार नाही व 
असा द्रव्यदंड दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही ; 
( दोन ) पूर्णतः दारूबंदी असलेल्या क्षेत्रात जर तो अपराध केलेला असेल तर, 

( अ ) पहिल्या अपराधाबद्दल , सहा महिन्यांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या 
कारावासाची किंवा दहा हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या रकमेच्या किंवा जप्त 
केलेल्या दारुच्या किंमतीच्या दुप्पट इतक्या रकमेच्या, यापैकी जी अधिक असेल इतक्या 
रकमेच्या द्रव्यदंडाची, शिक्षा होईल ; 

( ब ) दुसऱ्या अपराधाबद्दल, दोन वर्षांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची 
किंवा, वीस हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या रकमेच्या किंवा जप्त केलेल्या दारूच्या 
किंमतीच्या तिप्पट इतक्या रकमेच्या, यापैकी जी अधिक असेल इतक्या रकमेच्या द्रव्यदंडाची, 
शिक्षा होईल ; 

( क ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या अपराधाबद्दल दोन वर्षांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या 
मुदतीच्या कारावासाची, किंवा वीस हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या रकमेच्या किंवा 
जप्त केलेल्या दारुच्याकिंमतीच्या चारपट इतक्या रकमेच्या, यापैकी जी अधिक असेल इतक्या 

रकमेच्या द्रव्यदंडाची, शिक्षा होईल . ". 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६८ मध्ये “ तिला सिद्धपराध ठरविण्यात आले असता ” या मजकुराने सुरू सन १९ ४९ चा 
होणाऱ्या “ किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील ” या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात अधिनियम क्रमांक 
येईल 

२५ याच्या कलम 

सुधारणा. 
“ तिला , अपराध सिद्धीनंतर , 

( अ) जर तो अपराध, पूर्णतः दारूबंदी असलेल्या क्षेत्राखेरीज इतर क्षेत्रात केलेला असेल तर, 
अशा प्रत्येक अपराधाबद्दल, तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल परंतु , पाच वर्षांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या 
मुदतीच्या करावासाची किंवा पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल परंतु , पन्नास हजार रुपयांपर्यंत 
वाढविता येईल इतक्या रकमेच्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील . 


. 


६८ ची 


भाग चार - ५३-१ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, सप्टेंबर १८, २०१९ / भाद्र २७, शके १ ९ ४१ 


( ब ) जर तो अपराध, पूर्णतः दारूबंदी असलेल्या क्षेत्रात केलेला असेल तर , 


( अ) पहिल्या अपराधाबद्दल तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल परंतु, पाच वर्षांपर्यंत वाढविता 
येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची आणि पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल परंतु , एक 
लाख रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या रकमेच्या किंवा तिने चुकविलेल्या शुल्काच्या किंवा 
फीच्या दुप्पटी इतक्या रकमेच्या, यापैकी जी अधिक असेल इतक्या रकमेच्या, द्रव्यदंडाची शिक्षा 


होईल ; 


( ब ) दुसऱ्या अपराधाबद्दल, पाच वर्षांपेक्षा कमी नसेल परंतु, सात वर्षांपर्यंत वाढविता 
येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची आणि एक लाख रुपयांपेक्षा कमी नसेल परंतु, दोन लाख 
रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या रकमेच्या किंवा तिने चुकविलेल्या शुल्काच्या किंवा फीच्या 
तिप्पट इतक्या रकमेच्या यांपैकी जी अधिक असेल इतक्या रकमेच्या, द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल ; 


.. 


( क ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या अपराधाबद्दल सात वर्षांपेक्षा कमी नसेल परंतु, दहा 
वर्षांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची आणि दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी नसेल 
परंतु , पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या किंवा तिने चुकविलेल्या शुल्काच्या किंवा 
फीच्या चारपट इतक्या रकमेच्या, यापैकी जी अधिक असेल इतक्या रकमेच्या, द्रव्यदंडाचीशिक्षा 
होईल . ”. 


सन १ ९ ४ ९ चा 


६ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८३ मध्ये, “ त्यापैकी प्रत्येक व्यक्तीस ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या 
अधिनियम आणि “ किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील ” या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात 
क्रमांक २५ याच्या 

येईल 
कलम ८३ ची 
सुधारणा. 

यापैकी प्रत्येक व्यक्तीस , अपराधसिद्धीनंतर , 


( एक ) जर तो अपराध, पूर्णतः दारूबंदी असलेल्या क्षेत्राखेरीज इतर क्षेत्रात केलेला असेल तर, अशा 
प्रत्येक अपराधाबद्दल , तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल परंतु , पाच वर्षांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या 
कारावासाचीकिंवा पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल परंतु, पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या 
द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील ; 


( दोन ) जर तो अपराध, पूर्णतः दारूबंदी असलेल्या क्षेत्रात केलेला असेल तर , 

( अ) पहिल्या अपराधाबद्दल तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल परंतु , पाच वर्षांपर्यंत वाढविता येईल 
इतक्या मुदतीच्या कारावासाची आणि पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल परंतु , एक लाख रुपयांपर्यंत 
वाढविता येईल इतक्या रकमेच्या किंवा तिने चुकविलेल्या शुल्काच्या किंवा फीच्या दुप्पट इतक्या 
रकमेच्या , यापैकी जी अधिक असेल इतक्या रकमेच्या , द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल 

( ब) दुसऱ्या अपराधाबद्दल , पाच वर्षांपेक्षा कमी नसेल परंतु, सात वर्षांपर्यंत वाढविता येईल 
इतक्या मुदतीच्या कारावासाची आणि एक लाख रुपयांपेक्षा कमी नसेल परंतु , दोन लाख रुपयांपर्यंत 
वाढविता येईल इतक्या रकमेच्या किंवा तिने चुकविलेल्या शुल्काच्या किंवा फीच्या रकमेच्या तिप्पट 
इतक्या रकमेच्या, यापैकी जी अधिक असेल इतक्या रकमेच्या द्रव्यदंडाची, शिक्षा होईल ; 


.. 


( क ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या अपराधाबद्दल सात वर्षांपेक्षा कमी नसेल परंतु, दहा वर्षांपर्यंत 
वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची आणि दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी नसेल परंतु , पाच 
लाख रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या रकमेच्या किंवा तिने चुकविलेल्या शुल्काच्या किंवा फीच्या 
रकमेच्या चारपट इतक्या रकमेच्या, यापैकी जी अधिक असेल , इतक्या रकमेच्या द्रव्यदंडाची शिक्षा 
होईल . ". 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, सप्टेंबर १८ , २०१९ / भाद्र २७, शके 

१ ९ ४१ 


७ . 


सन १ ९ ४ ९ चा 
अधिनियम 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८५ च्या पोट -कलम (१ ) मध्ये : 
( क ) खंड ( अ) मध्ये “ आणि ” या मजकुराऐवजी, "किंवा " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; क्रमांक २५ याच्या 
( ख ) खंड (ब ) मध्ये “ आणि ” या मजकुराऐवजी, " किंवा " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . कलम ८५ ची 


.. 


सुधारणा. 


८ . 


“ 


.. 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८६ च्या पोट - कलम ( १) मध्ये “ तिला ,सिद्धपराध ठरविण्यात आले सन १९ ४ ९ चा 
असता ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “ पाच हजार रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही ” या मजकुराने संपणाऱ्या अधिनियम 
मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल : 

क्रमांक २५ याच्या 

कलम ८६ ची 
तिला अपराधसिद्धीनंतर , 

सुधारणा. 
( एक ) जर तो अपराध पूर्णतः दारूबंदी असलेल्या क्षेत्राखेरीज इतर क्षेत्रात केलेला असेल तर , अशा 
प्रत्येक अपराधाबद्दल सहा महिन्यांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा दहा हजार 
रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील 

परंतु, न्यायालयाच्या निकालपत्रात तद्विरुद्ध नमूद करण्यात येतील अशा विशेष व पुरेशा कारणांच्या 
अभावी अशी कारावासाची शिक्षा तीन महिन्यांपेक्षा कमी असणार नाही व असा द्रव्यदंड पाच हजार 
रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही ; 

( दोन ) जर तो अपराध पूर्णतः दारूबंदी असलेल्या क्षेत्रात केलेला असेल तर , अशा प्रत्येक 
अपराधाबद्दल , तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल परंतु, पाच वर्षांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची 
आणि पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल परंतु, पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या 
रकमेच्या किंवा तिने चुकविलेल्या शुल्काच्या किंवा फीच्या दुप्पटी एवढ्या रकमेच्या, यापैकी जी अधिक 
असेल तेवढ्या रकमेच्या द्रव्यदंडाची, शिक्षा होईल. ” 
९ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम १०४ अ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल 

अधिनियम 
क्रमांक २५ 
यामध्ये नवीन 
कलम १०४ ब 
समाविष्ट करणे. 


सन १ ९ ४ ९ चा 


“ १०४ ब . कलम १०४ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या अधिनियमान्वये कोणतीही दारू आपसात 

मिटवण्याजोगे 
विकण्यासाठी किंवा तयार करण्यासाठी लायसन धारण करणारी ती कोणतीही व्यक्ती, किंवा तिच्या नोकरीत 

नसलेले अपराध. 
असलेली व्यक्ती किंवा तिच्या स्पष्ट किंवा गर्भित परवानगीने तिच्यावतीने काम करणारी कोणतीही व्यक्ती, 
पूर्णतः दारूबंदी असलेल्या क्षेत्रात कोणत्याही दारूची विक्री किंवा वाहतूक करील किंवा ती दारू जवळ 
बाळगील त्याबाबतीत , असा कोणताही अपराध आपसात मिटवण्याजोगा असणार नाही. ”. 
१० . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ११५ मध्ये, “ परंतु दंडाची रक्कम तीन हजार रुपयांहून अधिक असणार सन १९ ४९ चा 

अधिनियम क्रमांक 
नाही ” हा मजकूर वगळण्यात येईल . 

११५ ची सुधारणा. 


२५ याच्या कलम 


११. 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ११६ ऐवजी , पुढील कलम दाखल करण्यात येईल 

सन १ ९ ४ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 
२५ याच्या कलम 
११६ ऐवजी नवीन 

कलम दाखल करणे. 
( १ ) पुढील कलमांखालील केलेल्या अपराधांच्या न्यायचौकशीच्या बाबतीत म्हणजे , - दंडाधिकाऱ्यांनी 

अनुसरावयाची 

कार्यपद्धती. 
( अ) राज्याच्या कोणत्याही क्षेत्रात, कलमे ६५, ६८ , ७० , ७२ आणि ८३ यांखालील 
अपराधांच्या बाबतीत आणि 


“ ११६. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , सप्टेंबर १८, २०१९/ भाद्र २७, शके १ ९ ४१ 


२ . 


( ब) पूर्णतः दारूबंदी केलेल्या क्षेत्रात , कलम ८६ खालील , अपराधांच्या बाबतीत , 

दंडाधिकारी , वॉरन्ट प्रकरणांच्या न्यायचौकशीच्या संबंधात , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ यामध्ये १९ ७४ चा 
विहित केलेली कार्यपद्धती अनुसरील . 

( २ ) पोट - कलम ( १ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अपराधांखेरीज, या अधिनियमाखालील इतर अपराधांच्या 
न्यायचौकशीच्या बाबतीत, जर तो अपराध, राज्याच्या इतर कोणत्याही क्षेत्रात केलेला असेल तर, दंडाधिकारी , 
ज्या संक्षिप्त न्यायचौकशीच्या संबंधात अपील दाखल होईल अशा प्रकरणांच्याबाबतीत, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७४ चा 
१९ ७३ यामध्ये विहित केलेली कार्यपद्धती अनुसरील. ”. 


२ . 


सन १ ९ ४ ९ चा 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम ११९ मध्ये, “ आणि ८३ ” या मजकुरीऐवजी, “, ८३ आणि ८६” हा 
अधिनियम क्रमांक 

मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
२५ याच्या कलम 
११ ९ ची सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, सप्टेंबर १८, २०१९ / भाद्र २७, शके 

१ ९ ४१ 


निवेदन 
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम (१९ ४९ चा २५ ) व त्याखाली करण्यात आलेले नियम यांअन्वये वेगवेगळ्या 
प्रकारचे लायसन व परवाने देण्यात येतात. उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींच्या व त्याखाली केलेल्या नियमांच्या 
उल्लंघनाबद्दल शिक्षेची तरतदू केलेली आहे. 

शासनाने, वेळोवेळी आदेश काढून त्याद्वारे, विवक्षित जिल्ह्यांना दारूबंदी जिल्हे म्हणून घोषित केलेले आहे. 
आणि म्हणून, उक्त जिल्ह्यांमध्ये, उक्त अधिनियमान्वये आणि नियमांन्वये मंजूर केलेले लायसन व परवाने रद्द 
केली आहेत , उक्त जिल्ह्यात दारू विकण्यास , खरेदी करण्यास , जवळ बाळगण्यास, वापर करण्यास किंवा सेवन 
करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. उक्त जिल्ह्यांमध्ये उक्त अधिनियमांच्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी 
करण्यासाठी आणि दारूबंदीचे धोरण राबवण्यासाठी, उक्त अधिनियमामध्ये विवक्षित सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित 
केले आहे . 

२ . उक्त अधिनियमात प्रस्तावित केलेल्या, करावयाच्या महत्त्वाच्या सुधारणा पुढीलप्रमाणे विस्तृतपणे 
स्पष्ट केल्या आहेत : 

( क ) “ पूर्णतः दारूबंदी असलेले क्षेत्र ” या संज्ञेची व्याख्या समाविष्ट करणे ; 

( ख ) पूर्णतः दारूबंदी असलेल्या क्षेत्रात कलमे ६५ , ६६, ६८ , ८३ व ८६ यांखालील केलेल्या 
अपराधांबद्दलच्या शिक्षेचे प्रमाण वाढवणे ; 

( ग ) दारू विक्रीचेकिंवा तयार करण्याचे लायसन धारण करणाऱ्या व्यक्तीने, किंवा तिच्याकडे नोकरीस 
असलेल्या व्यक्तीने, किंवा तिच्या स्पष्ट किंवा गर्भित परवानगीने तिच्या वतीने काम करणाऱ्या व्यक्तीने, 
पूर्णतः दारूबंदी असलेल्या क्षेत्रात दारूची विक्री करणेकिंवा ती जवळ बाळगणे किंवा तिची वाहतूक 

करणे 
याबद्दलचा अपराध मिटवण्याजोगा असणार नाही, अशी तरतूद 
३ . राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन 

चालू 

नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र 
दारूबंदी अधिनियम, यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे 
आवश्यक व्हावे, अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित 
करण्यात येत आहे . 


करणे. 


भगत सिंह कोश्यारी, 


मुंबई, 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१ ९ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वल्सा नायर -सिंह, 


शासनाच्या प्रधान सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 -A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE . 


